महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन अधिसूचना क्रमांक: वेपूर- ११२१/प्र.क्र.०१/सुधारणा क्र.१९/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


पहा: १) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक: वेपूर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९,दिनांक: ३० जानेवारी,२०१९ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: एमएलळआय-०३१९/प्र.क्र.१९/ काम-६, 
दिनांक: १७ ऑगस्ट,२०२१ 


शासन अधिसूचना 
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १/सेवा-९, दिनांक ३० 
जानेवारी, २०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:- 


प्रशासकीय विभाग : उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, (५) कै. नारायण मेघाजी लोखंडे श्रम विज्ञान संस्था अंतर्गत 
पृष्ठ क्रमांक : १६३ वरील अ.क्र.(१ संचालक, अ.क्र. (२) प्राध्यापक, औद्योगिक समाजशास्त्र, 
अ.क्र.(३) प्राध्यापक, कामगार अर्थशास्त्र या पदांच्या नोंदी वगळण्यात येत आहेत. 


सदर शासन अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

असून तिचा संकेतांक २०२२०२०२११३०३६५९०५ असा आहे. ही अधिसूचना डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VINAYAK 
ARVIND DHOTRE 
(वि. अ. धोत्रे) 
उप सचिव, वित्त विभाग 
प्रत, 
राज्यपालांचे सचिव, 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


मंत्री व राज्यमंत्री, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे स्वीय सहायक, 
५. प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
६. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल -१ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल -२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
. महालेखापाल -२ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१४. लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, (सर्व 
१५. निवड नस्ती, वित्त विभाग, (सेवा-९). 


Cc 40 AD -0 


